श्री लक्ष्मीनारायण बहुउद्देशिय शिक्षण संस्था, 
औरंगाबाद संचालित द वर्ल्ड स्कूल, गारखेडा 
परिसर, औरंगाबाद या इंग्रजी माध्यमाच्या कायम 
विनाअनुदानित शाळेचे श्री साई नॉलेज ewer, 
औरंगाबाद या संस्थेस हस्तांतराबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्राशाह ३०१५/प्र.क्र.६४/एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २१ ऑक्टोबर, २०२१ 


वाचा : शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक AME २०११/ (२१०/११) माशि-३, 
दिनांक १७ फेब्रुवारी, २०१२ 
संदर्भ : १) विभागीय शिक्षण उपसंचालक, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद यांचे जा.क्र.शिउंस/प्रावि-५१/२०१२३- 
१४/९८/९९, दिनांक १२ जानेवारी, २०१५ चे पत्र. 
2) विभागीय शिक्षण उपसंचाळक, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद यांचे जा.क्र.शिउंस/प्रावि-१&/२०२०- 
२१/१६१०, दिनांक २२ मार्च, २०२१ चे पत्र. 
प्रस्तावना : 
श्री लक्ष्मीनारायण बहुउद्देशिय शिक्षण संस्था, गारखेडा परिसर, औरंगाबाद संचालित द वर्ल्ड स्कूल 
(पूर्वीची जिजामाता इंग्रजी प्राथमिक शाळा), गारखेडा परिसर, औरंगाबाद या इंग्रजी माध्यमाच्या प्राथमिक (इयत्ता 
१ ली ते ८ वी) शाळेचे स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर, श्री साई नॉलेज सोल्युठान, गारखेडा परिसर, औरंगाबाद 
संस्थेस हस्तांतर करण्याचा संदर्भाधीन पत्रान्वये प्राप्त झालेला प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय : 

सदर शाळेचे, श्री साई नॉलेज Me, गारखेडा परिसर, औरंगाबाद या संस्थेकडे हस्तांतर करण्यास 
खाली नमूद अटी व शर्तीवर मान्यता देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे :- 
(१) व्यवस्थापन बदल झालेल्या शाळेची किमान पटसंख्येची अट कोणत्याही कारणास्तव शिथिल केली जाणार 
नाही. 
(2) सदर इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेचे हस्तांतर स्वयंअर्थसहाय्थित तत्वावर करण्यात येत असल्याने शाळेत 
कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचा-यांचे संपूर्ण दायित्व संस्थेवर राहील. 
(३) व्यवस्थापन बदल झालेल्या शाळेच्या बाबतीत शासन परवानगीच्या/मान्यतेच्या कोणत्याही अटी व शार्तीमध्ये 
बदल होणार नाहीत याची खबरदारी घेण्यात यावी. 
(४ शासनाकडून शाळा, शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचारी, वेतन/वेतनेत्तर अनुदान, विद्यार्थी इ. बाबत वेळोवेळी 
विहित करण्यात येणारे अधिनियम, नियम, आदेडा इ. चे पालन करणे नवीन संस्थेस बंधनकारक राहील. 
(५) सदर व्यवस्थापन बदल, शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, क्रमांक: ARMS २०११/(२१०/११) 
माशि-३, दिनांक १७ फेब्रुवारी, २०१२ मध्ये विहित केलेल्या नियमानुसार व कार्यपद्धतीनुसार अंमळात येईल. 
(६) सदर व्यवस्थापन बदलासंदर्भात शासनाकडे अथवा शिक्षण विभागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडे नव्याने तक्रारी 
प्राप्त झाल्यास किंवा व्यवस्थापन बदला संदर्भातील अटी व शरर्तीचा भंग झाल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 


शासन निर्णय क्रमांक : प्राशाह ३०१५/प्र.क्र.६४/एसएम-१ 


व्यवस्थापन बदलापूर्वीच्या संस्थेतील कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सेवाशर्तीचा नवीन संस्थेद्वारा भंग 
झाल्यास, हस्तांतर रद्द करण्याचे अधिकार शासनास राहतील. 
२. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद यांनी सर्व बाबी तपासून व वरील 
Head व्यतिरिक्त आवश्‍यक अटींचा समावेश करून, शाळेचे व्यवस्थापन बदलाबाबत पुढील कार्यवाही १५ 
दिवसात करावी व त्याबाबत शासनास अवगत करावे. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११०२११६१३४७५४२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Pravin Rajars 
=Gove Of Mi 


Pravin Rajaram 2s: 


Mundhe a 
(प्रविण मुंढे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१) शिक्षण संचालक (प्राथमिक), शिक्षण संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
2) विभागीय शिक्षण उपसंचालक, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद 
३) शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद, औरंगाबाद 
४) अध्यक्ष/ सचिव, श्री लक्ष्मीनारायण बहुउद्देशिय शिक्षण संस्था, औरंगाबाद 
५) अध्यक्ष/ सचिव, श्री साई नॉलेज सोल्युठान, औरंगाबाद 
६ निवडनस्ती (एसएम-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


